RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४, अंक ७]] 


शुक्रवार , जानेवारी १२, २०१८ / पौष २२ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जानेवारी २०१८ 


अधिसूचना 


आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक आव्यप्र २०१७ / प्र.क्र . ३४४/ आव्यप्र -१. - आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ ( २००५ चा ५३ ) याच्या कलम २५ चे 
पोट - कलम ( २ ) आणि ७८ च्या पोट - कलम (१ ) व पोट - कलम ( २) च्या खंड ( ङ ) व ( च ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांकरिता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी 
पुढील नियम तयार करीत आहे : 

१ . संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.- ( एक ) या नियमांना, महाराष्ट्र जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन ( मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या 
जिल्ह्यांसाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना) नियम, २०१८ असे म्हणावे . 


( दोन ) ते १९ जानेवारी २०११ पासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल. 
२ . व्याख्या.- ( १) या नियमामध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर : 

( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ ( २००५ चा ५३), असा आहे ; 

( ख ) “ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ” याचा अर्थ, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांसाठी जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरण, असा आहे . 


( २) या नियमात वापरण्यात आलेले परंतु यात व्याख्या न केलेले आणि अधिनियमात व्याख्या करण्यात आलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, 
अधिनियमात त्यास अनुक्रमे जो अर्थ नेमून देण्यात आला आहे तोच अर्थ असेल. 


( १ ) 


भाग चार - अ - १२-१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी १२, २०१८ / पौष २२, शके 

१ ९ ३ ९ 
( ३ ) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना ; जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण पुढीलप्रमाणे अध्यक्ष आणि सदस्य यांमिळून 
बनलेले असेल : 


१ . 


आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


पदसिद्ध अध्यक्ष ; 


२. पोलीस आयुक्त, मुंबई 


पदसिद्ध सदस्य ; 


३ . 


उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा ) 


पदसिद्ध सदस्य ; 


४ . 


महाव्यवस्थापक , मध्य रेल्वे 


पदसिद्ध सदस्य ; 


५ . 


महाव्यवस्थापक , पश्चिम रेल्वे 


पदसिद्ध सदस्य ; 


पदसिद्ध सदस्य ; 


६. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 
७. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर 

अतिरिक्त आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( एमएमआरडीए ) 


पदसिद्ध सदस्य ; 


८ . 


पदसिद्ध सदस्य ; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मेधा गाडगीळ , 
शासनाच्या अपर मुख्य 

सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी १२, २०१८ / पौष 

PR , 

शके 


१ ९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 12th January 2018 


NOTIFICATION 
DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 . 

No. DMU - 2017 /C.R . No. 344 /DMU - 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) 
and clauses (e ) and (f) of sub - section (2 ) of section 78 read with sub - section ( 2 ) of section 25 of the 
Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005 ), the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules to provide for the composition of the District Disaster Management Authority for 
Districts of Mumbai City and Mumbai Suburban , namely : 

1. Short title and commencement.- (i) These rules may be called the Maharashtra 
District Disaster Management (Composition of District Disaster Management Authority for 
Districts of Mumbai City and Mumbai Suburban ) Rules, 2018 . 

( ii) It shall be deemed to have come into force with effect from the 19th January 2011. 
2. Definitions.— ( 1) In these rules , unless the context otherwise requires , 

( a ) “ Act ” means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005 ) ; 

(6 ) “ District Disaster Management Authority ” means the District Disaster 
Management Authority for Districts of Mumbai City and Mumbai Suburban . 

(2 ) Words and expressions used in these rules but not defined herein and defined in 
the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act. 

3. Composition of the District Disaster Management Authority . — The District Disaster 
Management Authority shall consist of the following Chairperson and Members, namely 
( 1 ) Municipal Commissioner, Municipal Corporation of 

ex - officio 
Brihan Mumbai. 

Chairperson ; 
( 2 ) Commissioner of Police , Mumbai 

ex -officio 

Member ; 
( 3 ) Vice -President, Maharashtra Housing and Area 

ex - officio 
Development Authority (MHADA ) 

Member ; 
(4 ) General Manager , Central Railways 

ex - officio 

Member ; 
(5 ) General Manager, Western Railways 

ex -officio 

Member ; 
(6 ) Collector, Mumbai City 

ex - officio 

Member ; 
( 7 ) Collector , Mumbai Suburban 

ex - officio 

Member ; 
( 8 ) Additional Commissioner , Mumbai Metropolitan 

ex - officio 
Region Development Authority . 

Member . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MEDHA GADGIL , 


Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


